नागपूर सुधार प्रन्यास, विश्वस्त मंडळावर 
महाराष्ट्र विधानसभेचे प्रतिनिधी श्री.मोहन मते, 
मा.वि.स.स यांची नामनिर्देशानाने सदस्य पदी 


नियुक्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - नासुप्र-१६२२/प्र.क्र.२३७/नवि-२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांचे पत्र क्रमांक-२२०३०/म.वि.स./अ, दि.०१.११.२०२२ 
प्रस्तावना:- 

नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम,१९३६ च्या कलम ४ (१) (फ) व कलम ४ (७ मधील तरतुदीनुसार, 
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळावर, मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांच्याकडून विधानसभा 
सदस्यांपैकी एका सन्माननीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्याचे प्रावधान आहे. 

मा.अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा यांनी उपरोक्‍त अधिकारांतर्गत श्री.मोहन मते, विधानसभा सदस्य 
यांना नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळावर सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले आहे. 


शासन निर्णय:- 

“नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळावर श्री.मोहन मते, विधानसभा सदस्य यांची, त्यांचा 
विधानसभा सदस्यत्वाचा कालावधी संपेपर्यंत अथवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२११२४१८४९२९४०२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-0 


) श्री.मोहन मते, मा.विधानसभा सदस्य, नागपूर -५ 

) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


4 


£5) 


जिल्हाधिकारी, नागपूर 
सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 

महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 

मा.अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 

१०) मा.सभापती /उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
११) मा.मुख्यसचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२६, नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


Nn ८. 


vo 


